टाटा ट्रस्ट FT BPCL यांच्या सहाय्याने 
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत 
पोषणतत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ (Fortified 
Rice) वितरित करण्याचा प्रकल्प संपूर्ण 
गडचिरोली जिल्ह्यात प्रायोगिक तत्वावर 
राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६/नापु-२९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑक्टोबर, २०१९ 
संदर्भ : 
१. शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६/नापु-२९ दिनांक १४ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


उपरोक्‍त विषयावरील शासन निर्णयामध्ये BPCL, टाटा ट्रस्ट व शासन यांच्यामधील MoU 
च्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे शुद्धिपत्रक निर्गमित करण्यात येत आहे:- 

१. उपरोक्‍त विषयावरील संदर्भाधिन शासन निर्णयामधील, परिच्छेद क्र. ५ मधील ओळ 

क्र. ६ मधील “व BPCL” हे शब्द वगळण्यात येत आहेत. 
. उपरोक्‍त संदर्भाधिन शासन निर्णयामधील, परिच्छेद क्र. ११ च्या ऐवजी खालीलप्रमाणे 

वाचण्यात यावा 

“Tata Trust व BPCL यांच्यामध्ये झालेल्या MoU मध्ये नमूद केल्यानुसार BPCL व 

Tata Trust यांच्या जबाबदाऱ्या व कामाची व्याप्ती राहील. ” 


A) 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/७५/.॥8॥8॥/959॥॥9.9०५९.॥) या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संकेतांक २०१९१०३०१२२९२७५७०६ असा आहे. 


हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


gitally signed by Satish Shridhar Sup 
N, hi 


ब DN: c= Food and 
atis h Civil Supply, postalCode=40003; 
> =f7: )687b 1 6baOf2d3f7f9e6f87fe68f9b1 
वि 


2८80621 


\dbafeb91e1127b17cef54d9c 


Shridhar Supe 2s" 


(सतिश सुपे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१; मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२६१८/१४९-५२/प्र.क्र.२६/नापु-२९ 


२. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री, वित्त यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, पणन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा/विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव, कृषि व प.दु.म. विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (पणन), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र स्टेट को.ऑ.मार्केटिंग फेडरेशन लि., मुंबई. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळ, नाशिक. 
सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

नियंत्रक (शिधावाटप), व संचालक नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) 

सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी. 

निवडनस्ती (नापु-२९). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


